मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
संशोधन व विकास अंतर्गत सोलापूर 
जिल्ह्यातील रस्त्यांची cola 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ५९०/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०५ जुलै , २०२३ 


वाचा : 

१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५. 

२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२. 

३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

४) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 

५) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ १५२२,१६१२ /२०२३, दिनांक १० मे,२०२३, १२ मे २०२३ 


शासन निर्णय : 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन व विकास अंतर्गत सोलापूर 
जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील 
नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.. 


अ.क्र. । विधानसभा क्षेत्र । पॅकेज रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 
/ तालुका क्रमांक (कि.मी) | अंदाजित | नियमित देखभाल 
रक्‍कम (रू. व दुरुस्ती 
al) अंदाजित रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 
Rp/__| रामा २०६ ते निबळक मालेगाव । 2.900 १५५.६४ १०.३३ 
१ रस्ता (MRL १७) 
बार्शी /बार्शी ला 
geen (प) ते दत्तमंदिर रस्ता | १.४०० १३२.५० १०.०५ 
रि ०9. 83) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५९०/बांधकाम-४ 


अ.क्र. | विधानसभा क्षेत्र | पॅकेज रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 
/ तालुका क्रमांक (कि.मी) | अंदाजित | नियमित देखभाल 
रक्‍कम (रू. व दुरुस्ती 
लक्ष) अंदाजित रक्कम 
(रू. लक्ष) 
RD/ | पानगाव ते दडशिगे, HS रस्ता | ६.००० ६०३.२१ ३३.४२ 
॥॥/5 | (MRL-9¢ 
3 बार्शी /बार्शी की. ) 
OL-(II)- 
०७ 
ग रामा १४५ ते पुरी बरडवस्ती (पुरी) | २.५०० २२१.७४ १२.३३ 
रस्ता (MRL २२) 
षु वा अरणगाव ते तावडी रस्ता (L-98) । २.००० २४३.५० १६.८२ 
रामा १४५ ते तावरवाडी रस्ता | १.०५० ८५.३० ६.५१ 
& STA/ 
बार्शी /बार्शी (_ १०९) 
SOL- गा 
a ee रामा १४५ ते वांगरवाडी रस्ता | १.४५० १०४.३८ ८.२१ 
(L १०८) 
र जामगाव (आ) ते फाफळवाडी | 3.400 ३७३.४९ २२.४५ 
रस्ता (_१५) 
९ 1॥/ । तडवळ ते अंकलगी रस्ता ६.८५० | ९३५.९८ ३७.३५ 
अक्कलकोट | STA/S | तडवळते खानापूर रस्ता ६.०२० ७९३.४१ ३३.३९ 
qo | /अक्कलकोट | OL-(Il)- 
०९ 
बोरामणी eat YE षु ५ 
Ee RD/ST | बोरामणी ते ७.३८ ४८३.७ ३४.८८ 
११ A/SOL 
दक्षिण सोलापूर 
-(II)-40 
१२ खेड ते गुळवंची रस्ता १.१०० ८५.१८ ३.७९ 
१३ ee कोंडी ते गुळवंची रस्ता १.००० ८८.४० ३.८७ 
उत्तर सोलापूर/ खेड (गुळवंची तांडा) ते कोडी | २.४८० १९०.९६ ९.८२ 
१४ eae A/SOL oi 
उत्तर सोलापूर nee रस्ता 
१५ हिप्परगा ते भोगाव रस्ता २.२६० २३५.४४ १३.३४ 
१६ केगाव ते हिरज रस्ता ५.६५० ३३८.७२ १९.७९ 
१७ कुमठे ते कुलकर्णी तांडा रस्ता ४. ७८. १८. 
दक्षिण RD/ST ड्‌ ae Goes = कट 
१८ तर तेपा २.५०० २२४.७६ १४.९२ 
सोलापूर/ A/SOL जार age 
एम.डी.आर. ६४ ते कोळी वस्ती | 3.300 २७८.९१ १९.४३ 
१९ सोलापूर ती वल 
रस्ता 
२० दक्षिण RD/ST | विचुर ते अत्रोळी रस्ता ४.४०० | ३३७.५० २३.०६ 
वा सोलापूर/ । ASOL | भंडारकवठे ते विचुर तांडा रस्ता | ५.००० | ४८१.१९ २९.१७ 
दक्षिण सोलापूर | -(॥)-१३ 
एकुण 29 कामे ७१.९४५ | ६६७१.९८ ३८१.६० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५९०/बांधकाम-४ 


१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
Malay कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 
प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ sear द्यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 

) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

॥) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवुन येत,याबाबत पुन:श्वखात्री करण्यात 
यावी. 

ii) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाळली जाण्याची शक्यता नाही किंवा stan 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

iv) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या wand तरतुद 
केलेली असावी. 

४) प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे.या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५९०/बांधकाम-४ 


४५) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

vil) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


ix) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केळे बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व 
जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ 
अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१)(०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 
५१५३” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०५१२१६५४१६२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.07.06 16:19:42 
+05'30' 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
२) प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५९०/बांधकाम-४ 


) जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 
६) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे विभाग 
पुणे. 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सोलापूर. 
१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, सोलापूर. 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 
१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


